महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगास 
वेतन बाबीकरिता सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षातील माहे ऑगस्ट,२०२१ ते 
सप्टेंबर,२०२१ या दोन महिन्यांकरिता 
निधी वितरीत करणेबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-राआआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ सप्टेंबर, २०२१. 
वाचा :- 
(१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.०६ एप्रिल,२०२१. 
(२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राअआआ-२०२१/प्र.क्र.3०/का-९, 
दि.१०/०५/२०२१ 
(३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राअआ-२०२१/प्र.क्र.3०/का-९, 
दि. १०/०६/२०२१. 
(४ शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र.राअआ-२०२१/प्र.क्र.3०/का-९, 
दि. १०/०८/२०२१. 
(५) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ/लेखा/प्र.क्र.०१/का-०४/ 
२०२१-२२, दि.२३/०८/२०२१ चे पत्र व सहपत्र. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयास सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील 
संदर्भ क्र. २, ३, व ४ च्या शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे माहे, मार्चर२०२१ ते जुले, २०२१ या पाच महिन्यांचा 
वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता वेतन अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. आता माहे ऑगस्ट-२०२१ व 
सप्टेंबर२०२१ चे पूर्ण वेतन, आयोगातील कार्यरत असळेळे सहाय्यक ळेखा अधिकारी यांचे सातवा वेतन 
आयोगाचा दुसरा हप्ता व अवर सचिव या पदावरील देण्यात आलेले अतिरिक्त कार्यभाराचे विशेष 
वेतनावरील खर्च भागविण्याकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयासाठी सन२०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये 
“२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षा अंतर्गत 
रु.७६,९९,०००/-(अक्षरी रुपये शहात्तर लक्ष नव्वयाण्णव हजार फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात 
आला आहे. 
२. वित्त विभागाने उपरोक्त अर्थसंकल्पित निधीच्या ३७% च्या मर्यादेत म्हणजेच रु.२८,४८,६३०/- 
(अक्षरी रुपये अठ्ठावीस लक्ष अठ्ठेचाळीस हजार सहाशे तीस फक्त) इतक्या निधी उपलब्ध करुन अनुदान 
वितरित करण्यास मान्यता प्रदान केली आहे. त्यास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
या कार्यालयाकरिता या विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील दि.१०/०५/२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये 
माहे मार्च ते एप्रिळ, २०२१ या दोन महिन्यांकरिता रु.७,६९,९००/- (रुपये सात लक्ष एकोणसत्तर हजार 
Teal फक्‍्त),संदर्भ क्र.३ दि.१०/०६/२०२१च्या शासन निर्णयान्वये माहे मे,ते जून, २०२१ या दोन 
महिन्यांकरिता रु.७,६९,९००/- (रुपये सात लक्ष एकोणसत्तर हजार नऊडऱी फक्त) व दि.१०/०८/२०२१ च्या 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९ 


शासन निर्णयान्वये माहे जून २०२१ चे थकीत वेतन व माहे जुले २०२१चे पूर्ण वेतनाकरिता रु.४,४१,८३०/- 
असे सर्व एकूण रु.१९,८१,६३०/- वेतन अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. 

उर्वरित निधी पैकी (बीम्स) प्रणालीवर रु.८,६७,०००/- (रुपये आठ लक्ष सदुसष्ट हजार फक्त) इतके वेतन 
अनुदान उपलब्ध आहे. त्यापैकी अल्पसंख्याक आयोगातील कर्मचाऱ्यांचे माहे ऑगस्ट , २०२१चे पूर्ण वेतन 
तसेच श्री. वि.म. डिसोजा, कक्ष अधिकारी यांना महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या 
कार्यालयातील अवर सचिव पदावर दिलेला अतिरिक्त कार्यभाराचे fasts वेतन , श्री. शिदे, कार्यरत 
सहायक लेखा अधिकारी यांचे सातवा वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता , तसेच उर्वरित अनुदानापैकी 
अल्पसंख्याक आयोगातील कर्मचाऱ्यांचे माहे सप्टेंबर २०२१ करिताचे वेतन या करिताच सदर निधी 
वापरण्यात यावा. या अटीवर रु.८,६७,०००/- (रुपये आठ लक्ष सदुसष्ट हजार फक्त) एवढे वेतन अनुदान 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे . 

३. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये, माहे मार्च ते जुले, २०२१ या पाच महिन्यांकरिता वितरीत 
निधीपैकी खर्च झालेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र आयोगाने शासनास सादर केळे आहेत. आयोगाचे 
कर्मचाऱ्यांचे वेतन खर्चाकरिता रु.८,६७,०००/- (रुपये आठ लक्ष सदुसष्ट हजार फक्त) माहे ऑगस्ट ,२०२१ 
चे पूर्ण वेतन, आयोगाचे अवर सचिव पदावर दिलेला अतिरिक्त कार्यभाराचे विशेष वेतन, आयोगात कार्यरत 
सहायक लेखा अधिकारी यांचा सातवा वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता,तसेच उर्वरित अनुदानापैकी 
अल्पसंख्याक आयोगातील कर्मचाऱ्यांचे माहे सप्टेंबर,२०२१ करिताचे वेतन या करिता रु.८,६७,०००/- 
(रुपये आठ लक्ष सदुसष्ट हजार फक्त) इतके अनुदान, ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या उहिष्टाखाली 
खालील विवरणपत्रात दर्शविल्या प्रमाणे सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे 
वित्त विभागाच्या अटी व शर्तीनुसार तपशिलवार माहिती सादर करण्याच्या अटीस अधीन राहून सुपूर्द 
करण्यात येत आहे . 


अ. | तपशीलवार | सन २०२१-२२ साठी । पाचमाही साठी वितरित | माहे ऑगस्ट चे २०२१ पूर्ण वेतन 
क्र. लेखाशीर्ष अर्थसंकल्पीय अनुदान (शा. नि. + अ.स. पदावरील अतिरिक्त 
अंदाज पुस्तिकेत दि.१०/०५/२०२१ , कार्यभाराचे विशेष वेतन + 
दर्शविण्यात आलेले दि.१०/०६/२०२१, कार्यरत स.ले.अ. यांचे ७वा 
अनुदान (रु.) दि.१०/०८/२०२१) वेतनाचा दुसरा हप्ता व उर्वरित 
(माहे मार्च, २०२१ ते । निधीपैकी माहे सप्टेंबर, २०२१चे 
जुलै, २०२१) वेतनाकरिता मंजूर अनुदान 
(मूळ तरतूदी प्रमाणे) (प्रतिमाह) 
(एकूण रुपये.) (रु) 
| २ 3 a 4 
7 ३६,सहायक | रु.७६,९९,०००/- | B.3,28,840/- X ४ =| B. ८,६७,०००/- 
अनुदाने रु.१५,३९,८००/- + 
(वेतन) रु.४,४१,८३०/- = 
१९,८१,६३०/- 
एकूण | रु.७६,९९,०००/-  । रु.१९,८१,६३०/- एकूण रु. ८,६७,०००/- 


(अक्षरी रुपये आठ लक्ष सदुसष्ट हजार फक्त) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०२१/प्र.क्र.३०/का-९ 


५. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 
असून याकरिता, अवर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी 
तर सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने सन२०२१-२२च्या मासिक निधी विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे 
आयोगाच्या कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेत राहील याची दक्षता घेण्यात यावी . या आदेशान्वये वितरीत 
करण्यात आलेल्या निधीतून केलेल्या wars avait, उपयोगिता प्रमाणपत्र ॥॥॥8॥०) Certificate 
शासनांस सादर करणे तसेच संदर्भ क्र. (१) मधील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये विहीत अटी व 
तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांनी करावे 

६. उपरोक्त निधी “मागणी क्र. Sey -१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाज कल्याण 

२०० इतर कार्यक्रम (०१) (१६) राज्य अल्पसंख्याक आयोग २२३५ ए २४९ (अनिवार्य), ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

७. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग -२ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/ 
प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६/०४/२०२१ व दि.२४/०६/२०२१ मधील अटींची तसेच सोबतच्या परिशिष्टामधील 
सर्व बाबींची पुर्तता होत असून, वित्त विभाग अनौ. संदर्भ क्र.२२३/२०२१/व्यय-१, दि.२२/०७/२०२१ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे.” 

(> सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०३१५४११९४२१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Sandesh Chhabu 0001000000 


Mi 
lopment Department, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=2fde30534317da 1 ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86e993 


Tadvi See 
(सं. छ. तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई 
२. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा / AAT व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
५. अवर सचिव, ( व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
६. कक्ष अधिकारी, (का-७) , अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. निवडनस्ती (कार्यासन-९) 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


